ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पवित्र प्रणालीसाठी व 
शालार्थ प्रणालीसाठी Net Magic व्दारे 
cloud service शुल्कास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. ९ /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- १२ जून, २०२० 


वाचा :- 

१) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा, क्र.मातंसं-०६०/३/२०१७/१, दिनांक १६ मे, २०१८ चे 
परिपत्रक. 

२) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा, क्र.मातंसं-०६०/३/२०१७/२, दिनांक १९ मे, २०१८ चे 
परिपत्रक. 

३) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.१८.१.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.१४.०३.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रआशि/२०१९/॥७॥॥॥8७०/ई 
गव्हर्नन्स/८८४, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२०. 

६) शासन निर्णय, क्र.ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.१/संगणक, दिनांक २६ मार्च, २०२० 

७ वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१३ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र.१ व २ नुसार शासनाच्या सर्व विभागांच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी माहिती 


तंत्रज्ञान संचालनालयाने निश्चित केलेल्या “Cloud Service Providers” कडूनच आवश्यक 


servers उपलब्ध करुन घ्यावायाचे बंधनकारक करण्यात आळे आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.३ अन्वये 


Netmagic या Cloud Service Provider ची निवड करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ नुसार सदर 


खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.५ नुसार आयुक्त, शिक्षण, पुणे यांनी 


सादर केलेल्या Invoice नुसार M/s. Netmagic IT Services Pvt.Ltd. यांना रु.४८,७५,२९१/- 


एवढी रक्‍कम अदा करण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.६ अन्वये मान्यताही प्रदान करण्यात आली होती. 


परंतु वित्त विभागाच्या (दि.१३.०३.२०२०) संदर्भ क्र.७ येथील निर्बधांमुळे संदर्भिय देयक भागविण्यात 


आले नव्हते. सबब, चाळू आर्थिक वर्षात संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


सबब, शासनाने संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह- १५१९/प्र.क्र. ९ /संगणक 

शासन निर्णय:- 

२. पवित्र प्रणालीसाठी दि.०१.०४.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ व शालार्थ प्रणालीसाठी 
दि.१.०७.२०१९ ते 39.03.2020 या कालावधीत दिलेल्या Cloud services शुल्काची 


एकत्रित रु.४८,७५,२९१/- (अठ्ठेचाळीस लाख पंच्याहत्तर हजार Sal एक्याण्ण्यव ) एवढी 


रक्‍कम अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


3.  ॥॥/5ए७॥8७0०॥ Services Pvt.Ltd. च्या देयकाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


S.No. Invoice No. Date Period Amount 
1. MHBE0 49822 16.09.2019 । 01.04.2019 | 30.06.2019 | 10,93,180.68 
2. MHBE0 92298 01.10.2019 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | 10,93,180.68 
3. ॥॥॥1382०२०५६५ 01.01.2020 ।01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,93,180.68 
4. MHBE0 49828 16.09.2019 | 01.07.2019 | 30.09.2019 3,98,937.12 
5. MHBEo4 498 16.09.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 3,98,937.12 
eal MHBE09299§ 01.10.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 3,98.937.12 
7. ॥॥-8₹०२०९२१ 01.01.2020 ।01.01.2020 | 31.03.2020 3,98,937.12 
TOTAL 48,75,290.52 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. $-2, 2202 सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/व्यय-५, दिनांक 


०४.०६.२०२० अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. ९ /संगणक 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१२११२४१६०१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Pi Rajaram Mundhi 


e e 
p fa V | Nn R a a fa mM DN: c=IN, ०८७० t Of Maharasht School Educati 
0 Sports Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae922 
7a3feaas41afl0d1 


Mundhe a 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत 
१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.अ.मु.स. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) 

) 

) 

) 


६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


